सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई-निविदा 
संदर्भातील दिनांक २७/९/२०१८ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदींवर स्पष्टीकरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांक सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीएटी-२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२ 
दिनांक २७/०९/२०१८. 


प्रस्तावना:- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई-निविदा प्रक्रियेअंतर्गत निविदा प्रसिध्दी, तपासणी, स्विकृती व इतर 


अनुषंगीक बाबीसंदर्भात संदर्भान्वये दि.२७/९/२०१८ रोजी सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 
सदर शासन निर्णयातील काही तरतुदीसंदर्भात क्षेत्रीय स्तरावरुन मार्गदर्शन/ स्पष्टीकरणाबाबत विचारणा करण्यात 
येत आहे. तसेच दि.८/१०/२०१८ रोजी सर्व मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्या मुंबई 


येथे झालेल्या बैठकीत काही मुद्दे उपस्थित झाल्यानुसार खालीलप्रमाणे खुलासा करण्यात येत आहे. 
शासन परिपत्रक :- 


दि.२७/०९/२०१८ च्या शासन निर्णयातील परि.क्र.६ अन्वये त्यापूर्वी निविदाविषयक निर्गमित करण्यात 
आलेले विविध शासन निर्णय/परिपत्रके अधिक्रमीत करण्यात आलेले आहेत अशी स्पष्ट तरतूद केलेली आहे, 


त्यामुळे त्यापूर्वीची सर्व परिपत्रके/शासन निर्णय रद्द झालेली आहेत. 


१. दि.२७/०९/२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार रु.१५ कोटी पर्यंतच्या कामांसाठी ब-१ निविदाचा 
वापर करावयाचा असून रु.१५ कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या निविदांसाठी SBD वापरावयाचा असून त्यात 
पूर्वीप्रमाणे निविदा खंड-३८ चा समावेश करण्यात यावा. अंदाजपत्रकीय परिमाणापेक्षा एखाद्या बाबीचे 
परिमाणात वाढ होत असल्यास शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२००४/ प्र.क्र.८५/रस्ते-१, दि. ११/०६/२००४ 
नुसार कार्यवाही करण्यांत यावी. 

२. शासन पत्र दि.३०/६/२०१७ व झासन परिपत्रक दिनांक १९/०९/२०१७ अन्व्ये निविदा खंड-३८ निविदेतून 
वगळण्यात आला होता. त्यानंतर आलेल्या निविदांसंदर्भात जास्तीच्या परिमाणांबाबतीत (ज्या निविदामध्ये 
खंड-३८ चा समावेश नाही अज्ञा निविदा) सा.बां. विभागाच्या दि.३/८/२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार 


कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२ 


प्रति, 


प्रत, 


षु . 


संदर्भिय शासन निर्णयातील 9.9.0 परि.क्र.१.१ मधील कामाची किंमत रु.५० लक्ष ऐवजी रु.५०० लक्ष 
वाचावी व त्याप्रमाणे सुधारणा करावी. 

पृष्ठ क्र.८वरील परिच्छेद क्रमांक २.१ मधील अ.क्र. १ करिता निविदा प्रसिध्दीचा किमान कालावधी रु. ३ 
लक्ष ते रु.५० लक्ष ऐवजी रु.३ लक्ष ते रु.५ कोटी वाचावे तसेच अ.क्र.२ करिता रु.५० लक्ष ते रु. २५ कोटी 
ऐवजी रु. ५ कोटी ते रु. २५ कोटी असे वाचावे. 

पृष्ठ क्र.११ वरील परिच्छेद क्र.२.९ मधील अ.क्र. ड मधील कंत्राटदाराची निविदा भरण्याची सक्षमता (बीड 
कपॅसिटी) अ- गेल्या ५ (पाच) वर्षातील कमीत कमी वार्षिक उलाढाल (चालू दराने) गेल्या ५ (पाच) वर्षातील 
जास्तीत जास्त वार्षिक उलाढाल (चालू दराने) असे वाचावे. 

पृ.क्र.१३ वरिल परि.क्र.२.९.५ ऐवजी २.१० वाचावा व त्या प्रमाणे सुधारणा करावी. 

क्षेत्रीय स्तरावर यापूर्वी वापरात असलेल्या बी-१, SBD व EPC निविदा नमुन्यात मुख्य अभियंता यांनी 
AAP सुधारणा कराव्यात. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०२२१५०२५२४९१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


oN SG © 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


१ Digitally signed by Sachin Manikrao Chivat: 
h DN: cI ment Of Maharasht Public Works Department 
acnin MantKrao poscouent000 4 
5 1dff58ad80dfdae3976edee46d 1 bf7934d01469cb4d916976c25305666b61 
3, 
‘ INUmber=40ae84322c80d3e4ea 1 b574eb3782ed6cb133b938933bdf197ed5a155 
h IVa e 1d8622a, cn=Sachin Manikrao Chivate 
Date: 2018.10.22 15:07:28 +05'30' 


अवर सचिव (इमारती) महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्राम विकास विभाग 
महाळेखापाल-१, मुंबई 

महालेखापाल-२, नागपूर 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 

महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 
माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी, 

सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, (विद्युतसह) 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 

सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत/यांत्रिकी) 


१०. अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची प्रत अग्रेषित करावी. 
११. मुख्य अभियंता /अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 

१२. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सा.बां.वि.,मंत्रालय, मुंबई 

१३. कार्यासन (इमारती-२) निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


